केवळ रुद्र नृसिंह मंदिर, गडमंदिर, 
ता.रामटेक, जि.नागपूर या राज्य संरक्षित 
स्मारकाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता मंजुरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: स्मारके २०२४/प्र.क्र.७५/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक : ०१मार्च, २०२४ 


वाचा : संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांचे पत्र 
जा.क्र.स्मारके २०२४/७१०, दि.२२.०२.२०२४. 


प्रस्तावना:- 


नागपूर जिल्ह्यातील प्रभु श्रीरामांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या रामटेक शहरात गिरी 
शिखरावरील श्री.रामास्वमी मंदिर संकुल हे भाविक व पर्यटकांचे आकर्षणाचे तिर्थक्षेत्र आहे. या 
स्थळाचे ऐतिहासिक महत्व लक्षात घेवून सन १९९६ मध्ये श्री.रामास्वमी मंदिर संकुल 
परिसरातील स्मारके (मंदिरे व दरवाजे) राज्य संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित करण्यात आलेली 
आहे. यापैकी केवल नृसिंह मंदिराच्या परिसरात रुद्र नृसिंह मंदिर हे वाकाटककालीन मंदिर 
आहे. मा.उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांच्या जनहित याचिका क्र.१३/२०१० च्या 
आदेझानुसार न्यायालयीन मित्र AS. आनंद जयस्वाल यांनी दि.०२.०७.२०२१ रोजीच्या पाहणीत 
केलेल्या सुचनांप्रमाणे या राज्य संरक्षित स्मारकाच्या मंदिराचे जतन व दुरुस्ती कामाचे 
रु.१,१५,७८,१३१/- इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची विनंती 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई यांनी संदर्भाधीन पत्रान्वये केली आहे. 
त्यानुसार या स्मारकाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाच्या रु.१,१५,७८,१३१/- इतक्या रकमेच्या 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


०१. या शासन निर्णयान्वये केवल रुद्र नृसिंह मंदिर, गडमंदिर, ता.रामटेक,जि.नागपूर या 
राज्य संरक्षित स्मारकाच्या जतन व दुरुस्तीच्या कामाच्या रु.१,१५,७८,१३१/- (अक्षरी रूपये एक 
कोटी पंधरा लाख अट्ट्याहत्तर हजार एकशे एकतीस मात्र ) इतक्या रकमेच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


०२. या साठी होणारा खर्च मागणी क्र झेडडी-०२, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
२२०५ कला व संस्कृती (००) 903, पुरातत्वझासत्र, (०१) (०६) राज्यातील ऐतिहासिक व 
सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्वाचे किल्ले व धार्मिक स्थळे यांची जपणूक व संरक्षण (कार्यक्रम) 
२२०५ १३०२ २७ लहान बांधकामे या लेखाशिर्षात त्या त्या वर्षी उपलब्ध होणाऱ्या तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्मारके-२०२४/प्र.क्र.७५/ सां.का.३ 


०३. हा वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. fast -२०१३/ प्र.क्र.३०/ २०१३/ विनियम, भाग २, 
दिनांक १७ एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उपविभाग तीन 
मधील अनुक्रमांक ४ मधील परिच्छेद क्र. २७(२) “अ” नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे 


०४6. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०३०११५०२५३७२२३ असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by NANDA MARUTI RAUT 

NAN DA MARUTI DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND. 
CULTURAL DEPARTMENT, 
2.5.4.20=281 d8ee0076aee3a052a490903f93deadef9f7e2a186620. 
03666d244838270, postalCode=400032, st=Maharash 


RAUT een 
(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 

मा.मंत्री (सां.का.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (सां.का.), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
उप सचिव (सां.का.३), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहायक संचालक, पुरातत्व विभाग, नागपूर 
महालेखापाल-१, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महाळेखापाल-२, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
महालेखापाल-१, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
महालेखापाल-२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प),पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती, सां.का.३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


